RNI No . MAHBIL/ 2009 /31744 
Reg. No . MCS/ 177 / 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मे ४- १०, २०१७ / वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये २३ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस. के. उपाध्याय, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२ . - श्रीमती एस. के. उपाध्याय, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ ते ११ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्रीमती एस . के. उपाध्याय , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . के . उपाध्याय , ह्या न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४- १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. एम . एस . शेख , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , नांदेड यांचा दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २३. - श्री . एम . एस. शेख , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, नांदेड यांना त्यांच्या दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते २२ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एम . एस . शेख, न्यायाधीश, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , नांदेड या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . एस . शेख, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नांदेड या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती क . सु. बाकरे , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २४. – श्रीमती क. सु. बाकरे , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते १७ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ व १४ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

___ श्रीमती क. सु. बाकरे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती क. सु. बाकरे , ह्या न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती सो . न . शाह , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २५ . - श्रीमती सो . न . शाह, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १३ 
डिसेंबर २०१४ व १४ डिसेंबर २०१४, रजेच्या पुढे दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे. 

__ श्रीमती सो . न . शाह, न्यायाधीश, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती सो. न. शाह, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. डी. पळसपगार , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २६ . - श्री . ए. डी. पळसपगार , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर यांना त्यांच्या दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१४ ते १८ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ११ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. डी. पळसपगार , न्यायाधीश हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. डी. पळसपगार , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - १अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . वि . द. कुलकर्णी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना यांचा दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७. - श्री . वि . द. कुलकर्णी, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , जालना यांना त्यांच्या दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१४ ते २० नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत एकूण २५ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१४ व २६ ऑक्टोबर २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

श्री . वि . द. कुलकर्णी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 
__ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . द. कुलकर्णी, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र. अ. मेश्राम , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , गोंदिया यांचा दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २८. - श्री . प्र. अ. मेश्राम, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , गोंदिया यांना त्यांच्या दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ ते २४ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २१ 
डिसेंबर २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . प्र. अ. मेश्राम , न्यायाधीश, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र . अ . मेश्राम , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ -१०, २०१७/ वैषाख १४ - २० , शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . पी . डी . सुभेदार, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २९. - श्री . पी . डी . सुभेदार , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , बुलढाणा यांना त्यांच्या दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ ते ८ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . पी. डी . सुभेदार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी. डी . सुभेदार , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . एन . बनकर , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३० . - श्री . डी . एन . बनकर, न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते १७ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ व दिनांक १४ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . डी. एन. बनकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . एन . बनकर , हे न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एन. एस . शेख , न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३१. - श्रीमती एन . एस . शेख , न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ व दिनांक १ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ३ 
डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती एन . एस . शेख , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एन. एस. शेख, ह्या न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. एस. के. कुलकर्णी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२. - श्री . एस . के. कुलकर्णी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १३ 
डिसेंबर २०१४ व दिनांक १४ डिसेंबर २०१४, रजेच्या पुढे दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस. के. कुलकर्णी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एस. के. कुलकर्णी, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ -१०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . श. स . पाटील, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३३. - श्री . श . स. पाटील , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २१ 
डिसेंबर २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. श. स. पाटील , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . श. स. पाटील , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. अ. म. तांबोळी , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३४ . – श्री . अ. म. तांबोळी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , पुणे, यांना त्यांच्या दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ ते १९ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. अ. म. तांबोळी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. म. तांबोळी, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४- १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. मो. गो . चौधरी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३५. – श्री . मो . गो . चौधरी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांना त्यांच्या दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१४ ते ६ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची परिवर्तित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ३० 
नोव्हेंबर २०१४ व दिनांक ७ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . मो. गो . चौधरी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . मो . गो . चौधरी, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . कि . वृ. सेदानी , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांचा दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३६. - श्री . कि . वृ. सेदानी , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १३ 
डिसेंबर २०१४ व दिनांक १४ डिसेंबर २०१४ रजेच्या पुढे दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ , हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. कि . वृ. सेदानी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. कि . वृ. सेदानी , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . वि . वा . हूड, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३७. - श्री . वि . वा . हूड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ ते १८ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . वि . वा. हूड , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . वा . हूड , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. वि. प्र. गायकवाड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जालना यांचा दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३८. - श्री. वि . प्र. गायकवाड , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जालना यांना त्यांच्या दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ ते २६ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २७ 
डिसेंबर २०१४ व दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. वि . प्र. गायकवाड हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . प्र . गायकवाड , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जालना या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१५. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४- १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . श्री. के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५. – श्री . श्री . के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ जानेवारी २०१५ ते ३० जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २४ 
जानेवारी २०१५ ते दिनांक २६ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . श्री . के. देशपांडे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . श्री . के . देशपांडे, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १३ जानेवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. रा. महाजन, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६. - श्री . अ. रा. महाजन , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जानेवारी २०१५ ते २३ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २४ 
जानेवारी २०१५ ते दिनांक २६ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . अ. रा. महाजन , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. रा. महाजन , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक १३ जानेवारी २०१५. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . वि. द. कुलकर्णी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना यांचा दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७५. - श्री. वि. द. कुलकर्णी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना यांना त्यांच्या दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते ३ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ४ जानेवारी 
२०१५ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . वि . द. कुलकर्णी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . द. कुलकर्णी, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी. एस. थोरात, न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७६ . – श्री . डी . एस . थोरात, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ ते १२ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ व दिनांक १४ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

___ श्री . डी. एस . थोरात , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी. एस . थोरात, हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . स . झि . पवार, न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक २ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७७. – श्री . स . झि . पवार, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक २ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ व दिनांक १४ डिसेंबर २०१४, रजेच्या पुढेदिनांक २१ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . स. झि . पवार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . स. झि . पवार , हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . आर. पी . पांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांचा दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८ . - श्री . आर. पी. पांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २१ 
डिसेंबर २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

___ श्री . आर. पी . पांडे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. पी . पांडे, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . वि . ग. पेटकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७९. - श्री . वि . ग. पेटकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ जानेवारी २०१५ ते ७ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ४ जानेवारी २०१५ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . वि . ग. पेटकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . ग . पेटकर हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. भि . पां. पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८०. – श्री . भि . पां. पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . भि . पां. पाटील हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . भि . पां . पाटील हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . भि . पां . पाटील , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८१. – श्री . भि . पां . पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ ते २४ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २५ डिसेंबर २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . भि . पां . पाटील हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. भि . पां. पाटील हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . कृ. आ . कागले, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८२. - श्री . कृ . आ . कागले, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ ते २६ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ व दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 
___ श्री . कृ. आ . कागले हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . कृ . आ . कागले हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ -१०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

१५ 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. सु. म. कटके , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८३. - श्री . सु . म. कटके , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची परिवर्तित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ व दिनांक १४ डिसेंबर २०१४, रजेच्या पुढे दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . सु. म. कटके हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . सु . म . कटके हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक १५ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . द. दा . वाघ, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८४ . - श्री . द. दा . वाघ, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ डिसेंबर २०१४ ते १२ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढेदिनांक १३ डिसेंबर २०१४ व दिनांक १४ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . द. दा. वाघ हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . द. दा. वाघ हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४- १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . द. दा . वाघ , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८५. – श्री . द. दा . वाघ, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ जानेवारी २०१५ ते ९ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ४ जानेवारी 
२०१५, रजेच्या पुढे दिनांक १० जानेवारी २०१५ व दिनांक ११ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . द. दा. वाघ हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . द . दा . वाघ हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एम. यू. जोशी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ यांचा दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८६. – श्रीमती एम. यू . जोशी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण २० दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१४ , रजेच्या पुढे दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती एम . यू. जोशी ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम. यू. जोशी ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती सि . प्र. हंजनकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८७. – श्रीमती सि . प्र.हंजनकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ व दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

___ श्रीमती सि . प्र. रंजनकर, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढेचालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती सि . प्र. हंजनकर ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


भाग एक - ल - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई/ ०९१२ /प्र. क्र . ११४ / कामगार ६, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१२ . 

या कार्यालयाचे आदेश क्र . औन्यामुं / आस्था-१/ १६६४ दिनांक २१ नोव्हेबर २०१२. 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई/ ०९१२ / प्र. क्र . ११४ / कामगार ६ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१३ . 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई / ०९१२/ प्र. क्र . ११४ / कामगार ६, दिनांक १४ जानेवारी २०१५ 

आदेश 
क्रमांक औन्यामुं / आस्था -१/ १०० . - उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई/ ०९१२ / प्र. क्र . ११४ / कामगार ६, दिनांक 
९ नोव्हेंबर २०१२ अन्वये श्री . अ. शा . जगदाळे, कनिष्ठ अन्वेषक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र मुंबई यांना प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , 
महाराष्ट्र मुंबई ( राजपत्रित ) गट - अ या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांसाठी तदर्थ 
स्वरूपात पदोन्नती देण्यात आली होती. 

___ उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई/ ०९१२ / प्र. क्र . ११४ / कामगार ६ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये 
श्री . अ. शा . जगदाळे , कनिष्ठ अन्वेषक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र मुंबई यांना प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र मुंबई या पदावर देण्यात 
आलेली पदोन्नती दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ ( सोमवार ) या १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१३ (मंगळवार ) या 
दिवसापासून ११ महिन्यांकरिता पुढे सुरू ठेवण्यात मंजुरी देण्यात आलेली होती. सदर पदोन्नतीची ११ महिन्यांची मुदत दिनांक २१ सप्टेंबर २०१४ 

ळे सदर पदोन्नती दिनांक २२ सप्टेंबर २०१४ ( सोमवार ) या एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ 
( मंगळवार ) पासून ११ महिन्याकरिता पुढे सुरू ठेवण्यात उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र . आयसीई/ ०९१२ / प्र. क्र . ११४ / कामगार 
६, दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजुरी देण्यात आली आहे . 

उपरोक्त दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरून अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र मुंबई (विभाग प्रमुख) हे 
श्री . अ. शा . जगदाळे , यांना दिनांक २२ सप्टेंबर २०१४ या एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन त्यांची प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र मुंबई 
( राजपत्रित ) गट अ या पदावर दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ पासून ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यास मंजुरी देत आहेत . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १७ जानेवारी २०१५ . 


विद्यासागर ल. कांबळे , 

अध्यक्ष , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एन . बी . भोस , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांचा दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२७. – श्री . एन . बी . भोस, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
१० जानेवारी २०१५ ते ११ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एन . बी . भोस , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 
रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एन. बी . भोस हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. कि . वृ. सेदाणी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांचा दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२८. - श्री. कि . वृ. सेदाणी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २३ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
२४ जानेवारी २०१५ , दिनांक २५ जानेवारी २०१५ व २६ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे. 
____ श्री . कि . वृ. सेदाणी , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 


असती. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . कि . वृ. सेदाणी हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . पी . डी . सुभेदार , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, बुलढाणा यांचा दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२९. - श्री . पी . डी . सुभेदार , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , बुलढाणा यांना त्यांच्या दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ ते २९ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . पी. डी . सुभेदार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 
__ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . डी . सुभेदार हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५ . 


भाग एक - ल - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - कुमारी के . एन . फटांगरे , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , नाशिक यांचा दिनांक ८ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३०. - कुमारी के . एन . फटांगरे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक ८ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते १७ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे 
दिनांक १० जानेवारी २०१५ ते ११ जानेवारी २०१५ रजेच्या पुढे दिनांक १८ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

कुमारी के . एन . फटांगरे, न्यायाधीश, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, नाशिक या पदावरील 
स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर कुमारी के. एन . फटांगरे ह्या न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, नाशिक या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र. अ. मेश्राम, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , गोंदिया यांचा दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३१ . – श्री . प्र. अ. मेश्राम , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांना त्यांच्या दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ ते ५ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची परिवर्तित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . प्र. अ. मेश्राम, न्यायाधीश, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , गोंदिया या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र . अ . मेश्राम न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस. एस . अन्सारी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, भंडारा यांचा दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३२. - श्रीमती एस. एस . अन्सारी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, भंडारा यांना त्यांच्या दिनांक १३ जानेवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जानेवारी २०१५ ते १७ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १८ जानेवारी २०१५ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती एस . एस . अन्सारी, न्यायाधीश , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, भंडारा या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस. एस. अन्सारी, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


( कार्यालय प्रमुख ). 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पी . एन. राव , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३३. – श्रीमती पी . एन . राव , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ ते ३ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण १३ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१४, रजेच्या पुढेदिनांक ४ जानेवारी २०१५ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्रीमती पी. एन . राव ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी . एन . राव ह्या न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 

( कार्यालय प्रमुख ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . एन. बनकर, न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ८ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३४. - श्री . डी . एन. बनकर, न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ८ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ७ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २५ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ ही हिवाळी सवलत जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे. 

श्री. डी . एन . बनकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . एन. बनकर न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


( कार्यालय प्रमुख ). 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एन . सोनटक्के , न्यायाधीश, ९ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १२ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३५ . - श्री . ए. एन . सोनटक्के, न्यायाधीश, ९ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १२ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ९ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक १० जानेवारी २०१५ व दिनांक ११ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री. ए. एन . सोनटक्के हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ९ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ए. एन. सोनटक्के न्यायाधीश , ९ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 

( कार्यालय प्रमुख). 


mm 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . के . गुडधे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३६. - श्री . डी. के. गुडधे, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० जानेवारी २०१५ ते दिनांक २२ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . डी. के . गुडधे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . के . गुडधे न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


( कार्यालय प्रमुख). 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . गो . गं . महावरकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३७. - श्री . गो. गं. महावरकर , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ३ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची परिवर्तित रजा रजेच्या 
मागे दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ व दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ , रजेच्या पुढे दिनांक ४ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्री. गो. गं. महावरकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 
___ _ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. गो . गं. महावरकर हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


मुंबई , 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५ . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 

( कार्यालय प्रमुख) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . कृ. आ . कागले, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ८ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३८ . – श्री . कृ . आ . कागले , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ८ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १४ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १० जानेवारी २०१५ व दिनांक ११ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

श्री . कृ . आ . कागले हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . कृ. आ . कागले हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


( कार्यालय प्रमुख ). 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. सु. ह.हिंगे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३९. - श्री . सु. ह. हिंगे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १४ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . सु. ह. हिंगे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . सु. ह. हिंगे हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे, 


मुंबई, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१५ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 

( कार्यालय प्रमुख ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . मो . गो . चौधरी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक ७ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१५. - श्री . मो . गो . चौधरी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांना त्यांच्या दिनांक ७ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ८ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १४ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . मो . गो . चौधरी , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . मो. गो . चौधरी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ . शा . जगदाळे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. के. कुलकर्णी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांचा दिनांक २१ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१६. - श्री . एस . के . कुलकर्णी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक २१ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या 
मागे दिनांक २४ जानेवारी २०१५ , दिनांक २५ जानेवारी २०१५ व दिनांक २६ जानेवारी २०१५ हे सटट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस. के. कुलकर्णी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के. कुलकर्णी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


भाग एक - ल - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

__ औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. दि. ह. देशमुख, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१७. - श्री . दि . ह . देशमुख, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . दि . ह. देशमुख, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. दि . ह. देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . जे . जे. मोहिते, न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१८ . - श्री . जे. जे . मोहिते, न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १४ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा 
रजेच्या मागे दिनांक १० जानेवारी २०१५ व दिनांक ११ जानेवारी २०१५, रजेच्या पुढे दिनांक १५ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे 

श्री . जे. जे. मोहिते, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जे . जे . मोहिते , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र मो. गुप्ता , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ , यांचा दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१९. - श्री . प्र मो . गुप्ता , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ , यांना त्यांच्या दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २७ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २९ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २४ जानेवारी २०१५, दिनांक २५ जानेवारी २०१५ व दिनांक दिनांक २६ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . प्र मो . गुप्ता, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे राहिली 


असती . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र मो . गुप्ता, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, यवतमाळ, या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . जे. सी . जगदाळे , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२०. - श्री . जे . सी . जगदाळे, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २३ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १५ जानेवारी २०१५, रजेच्या पुढेदिनांक २४ जानेवारी २०१५, दिनांक २५ जानेवारी २०१५ व दिनांक २६ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचे 
दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . जे . सी . जगदाळे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. जे. सी . जगदाळे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई , 


भाग एक - ल - ४अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - कुमारी के. एन . फटांगरे , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , नाशिक यांचा दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२१. - कुमारी के . एन . फटांगरे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २७ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २९ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २४ जानेवारी २०१५, दिनांक २५ जानेवारी २०१५ व दिनांक २६ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

कुमारी के . एन. फटांगरे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर कुमारी के. एन . फटांगरे , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. व्ही . धुळधुळे , न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२२ . – श्री . ए. व्ही. धुळधुळे , न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१५ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए. व्ही . धुळधुळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. व्ही . धुळधुळे , न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . मु. रे. अ. शेख, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली यांचा दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२३. - श्री . मु. रे. अ. शेख, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ ते १३ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०१५ , रजेच्या पुढेदिनांक १४ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे. 

श्री . मु. रे. अ. शेख, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . मु . रे. अ. शेख, हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . भि . पां . पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२४ . – श्री. भि . पां. पाटील , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १७ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची परिवर्तित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १० जानेवारी २०१५ व दिनांक ११ जानेवारी २०१५ रजेच्या पुढे दिनांक १८ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . भि . पां . पाटील, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थान 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. भि . पां. पाटील , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. गो . गं. महावरकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२५. – श्री . गो . गं . महावरकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक २० जानेवारी २०१५ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक २४ जानेवारी २०१५, दिनांक २५ जानेवारी २०१५ व दिनांक २६ जानेवारी २०१५ रजेच्या पुढे दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५ हे 
सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

___ श्री . गो . गं. महावरकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . गो . गं. महावरकर , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . गो . गं. महावरकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२६. - श्री . गो . गं. महावरकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 
___ श्री . गो . गं. महावरकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . गो . गं. महावरकर , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एम . यु. जोशी , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांचा दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२७. – श्रीमती एम . यु. जोशी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक २२ जानेवारी २०१५ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २२ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण २५ दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ व दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती एम . यु. जोशी, या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम. यु. जोशी , यासहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांचा दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२८ . - श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २३ जानेवारी २०१५ प ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक २४ जानेवारी २०१५, २५ जानेवारी २०१५ व २६ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . प्र. ना . चेडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. ना . चेडे, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४- १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

___ औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . ज. पं . जोशी, उप प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २२९ . - श्री . ज . पं . जोशी , उप प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे दिनांक १० 
जानेवारी २०१५ व दिनांक ११ जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ज. पं . जोशी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची उप प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ज. पं. जोशी, हे उप प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्रीमती सि . प्र.हंजनकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २३० . - श्रीमती सि . प्र.हंजनकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २० मार्च २०१५ पर्यंत एकूण २९ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१५ , रजेच्या पुढे दिनांक २१ मार्च २०१५ व २२ मार्च २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

__ श्रीमती सि . प्र. हंजनकर, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती सि . प्र. हंजनकर, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ -१०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्रीमती उ. अ . शिंदे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २३१. – श्रीमती उ. अ. शिंदे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २३ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण १२ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १० जानेवारी २०१५ व दिनांक ११ जानेवारी २०१५, रजेच्या पुढे दिनांक २४ जानेवारी २०१५, दिनांक २५ जानेवारी २०१५ व दिनांक २६ 
जानेवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती उ. अ. शिंदे, या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती उ. अ. शिंदे, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . म. के . महाजन, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २६८. - श्री . म. के. महाजन , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३० जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . म. के. महाजन, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . म . के . महाजन , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई , 


भाग एक - ल - ५ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. शा . जगदाळे , प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २६३. - श्री . अ . शा . जगदाळे , प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१५, १५ फेब्रुवारी २०१५ , रजेच्या पुढेदिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. शा . जगदाळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. अ. शा . जगदाळे, हे प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ . 


विद्यासागर ल . कांबळे , 

अध्यक्ष, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . सु. ह. हिंगे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २६७. – श्री . सु. ह. हिंगे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढेदिनांक १४ फेब्रुवारी २०१५ व १५ फेब्रुवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . सु. ह. हिंगे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . सु. ह. हिंगे, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई , 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . - श्री . भ. चां . चंद्रकापुरे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २६९. - श्री . भ . चां. चंद्रकापुरे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ ते १३ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०१५ रजेच्या पुढे दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . भ. चां . चंद्रकापुरे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . भ. चां . चंद्रकापुरे , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . - श्री. श. स. पाटील , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७० . - श्री. श. स. पाटील , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण १७ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५ हा सुट्टीचा दिवस मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . श. स. पाटील, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . श. स. पाटील , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई , 


भाग एक - ल - ५अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४- १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . के. कुलकर्णी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक २ मार्च २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३१२. - श्री . एस . के. कुलकर्णी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक २ मार्च २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ ते २७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण १७ दिवसांची परिवर्तित रजा, व रजेच्या पुढे दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०१५ रजेच्या पुढे दिनांक १ मार्च २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस. के. कुलकर्णी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. के. कुलकर्णी, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ५ मार्च २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . – श्री . तु मो. जहागिरदार, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३०३. - श्री . तु मो. जहागिरदार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची परिवर्तित रजा, मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . तु मो . जहागिरदार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . तु. मो. जहागिरदार , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २ मार्च २०१५ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . शौ . बा . देसाई, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२७. – श्री . शौ . बा . देसाई, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ ते १३ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. शौ. बा . देसाई हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . शौ . बा . देसाई, हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ७ मार्च २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. व्ही . धुळधुळे , न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२८ . - श्री . ए. व्ही . धुळधुळे , न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढेदिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ व १ मार्च २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. व्ही. धुळधुळे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. व्ही . धुळधुळे , हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


दिनांक ७ मार्च २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . जे. जे. मोहिते , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२९. – श्री . जे. जे . मोहिते , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ ते २७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १ मार्च २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . जे. जे. मोहिते, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जे . जे . मोहिते , हे न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ७ मार्च २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ज. गो. डोरले, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अकोला यांचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३३० . - श्री . ज . गो . डोरले, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अकोला यांना त्यांच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१५ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . ज. गो. डोरले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ज. गो . डोरले, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई , 


दिनांक ७ मार्च २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. सि . आवटे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३३१. – श्री . अ. सि . आवटे, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ ते २७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, व रजेच्या पुढे 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १ मार्च २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. सि . आवटे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. सि . आवटे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ७ मार्च २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 

( कार्यालय प्रमुख) . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . ए. उपाध्ये, न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३३२. - श्री . एस . ए. उपाध्ये , न्यायाधीश , ७ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ व रजेच्या पुढे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १ मार्च २०१५ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस . ए. उपाध्ये, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. ए. उपाध्ये, न्यायाधीश , ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ७ मार्च २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई , 

( कार्यालय प्रमुख) . 


XO 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मे ४- १०, २०१७/ वैषाख १४ - २०, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . श्री . श्री . मौदेकर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , चंद्रपूर यांचा दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३५५. - श्री . श्री . श्री. मौदेकर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ ते १८ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, व रजेच्या मागे दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २०१५ व दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१५ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . श्री . श्री . मौदेकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . श्री. श्री . मौदेकर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १४ मार्च २०१५ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


__ औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती क . सु . बाकरे , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३५६. – श्रीमती क. सु. बाकरे, न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३० जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा, 
रजेच्या पुढे दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५ हा सुट्टीची दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती क. सु. बाकरे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती क. सु. बाकरे , ह्या न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १४ मार्च २०१५ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


